RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभा 


वर्ष ४ अंक ८ ] 


शुक्रवार , फेब्रुवारी ९, २०१८ /माघ २०, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १५ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ११ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा / प्रशा/ अ- ५ /मं . पुनर्रचना/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब -२०१० ( तलाठी) / 
प्र .क्र . ११२ ( भाग-३)/ म- १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल 
यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या 
तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारित पत्र क्र . मशा / कार्या-५ /प्रशासन / तलाठी 
सजा निर्मिती/ २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारित पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड जिल्ह्यांसाठी १८ नव्यानेनिर्माण होणाऱ्या 
महसुली मंडळाची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 
____ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन / अ-५ / त. पुनर्रचना / २०१७, दिनांक नोव्हेंबर २०१७ अन्वये 
महसुली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसुली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन मंडळ मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी 
असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना कळविण्यात आलेले होते . त्या 
अनुषंगाने, सर्व उप विभाग व तहसील स्तरावर कार्यवाही करण्यात आलेली आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग , तहसीलदार अलिबाग व मुरुड यांचेकडील प्राप्त अहवालानुसार महसूल मंडळ 
पुनर्रचनेबाबतची प्रारुप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, बुधवार, डिसेंबर १३, २०१७ / 
अग्रहायण २२, शके १९३९ , दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे . प्रारुप अधिसुचनेतील नवीन महसुली मंडळाचे 
मसुद्याबाबत अलिबाग उप विभागातील अलिबाग व मुरुड तालुक्यामध्ये व जिल्हास्तरावर एकही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झालेली नाही . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४, पोट-कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी, डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी , रायगड , रायगड जिल्ह्यातील महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतचा अधिसूचनेचा अंतिम 
मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धीनंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. 

सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग अलिबाग, यांमधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा तालुकानिहाय 
तपशील खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे . 


भाग एक ( को .वि .पु). -११ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९, २०१८ / माघ २०, शके १९३९ 


उप विभागाचे । 

नाव 


तालुक्याचे 
नाव 


अलिबाग 


अलिबाग 


अलिबाग 


अलिबाग 


परिशिष्ट - अं 
तालुका - अलिबाग 

पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या | मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण असलेल्या सझेचे नांव 

१. चौल | १ ) चौल उ. भाग 
( मुख्यालयाचेठिकाण - रेवदंडा) | २) चौल द. भाग 

३) रेवदंडा 
४ ) वरंडे 
| ५) खानाव 

६) बामणगांव 
२. किहिम 

७) झिराड 
(मुख्यालयाचेठिकाण -झिराड ) ८) किहिम 

९ ) भापगांव 
| १०) वायशेत 
११) पेढांबे 

१२ ) परहुर 
३ . रामराज 

। १३) रामराज 
१४) सुडकोली 
१५) बेलोशी 
१६ ) बोरघर 
१७) चिंचोटी 

१८) मल्याण 
४ . पोयनाड 

१९) कुडूस 
२० ) पोयनाड 
२१) शहाबाज 
२२) रावेत 
२३ ) कुसुंबळे 
२४ ) श्रीगांव 

२५) रांजणखार 
( मुख्यालयाचेठिकाण धोकवडे) | २६ ) हशिवरे 

२७ ) आवास 
२८ ) धोकवडे 
२९ ) मिळकतखार 

| ३०) सारळ 
६ . चरी , 

३१) चरी 
३२) कामाले 
३३) शहापूर 
३४ ) पेझारी 
३५ ) ताडवागळे 

३६) कोपर 
७. अलिबाग 

३७) अलिबाग 
३८) वरसोली 
३९) बामणोली 
४०) थळ 


५ . सारळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९, २०१८ / माघ २० , शके १९३९ 


८ . नागांव 

४१ ) नागांव 
( मुख्यालयाचेठिकाण - नागांव ) | ४२) खंडाळे 
( नवनिर्मित मंडळ) ४३) बेलकडे 

४४ ) ढवर 
४५ ) वेश्वी 


एकूण 


४५ 


उप विभागाचे | तालुक्याचे । 

नाव 


नाव 


अलिबाग 


मुरुड 


अलिबाग 


परिशिष्ट - अ 
तालुका - मुरुड 
पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण असलेल्या सझेचे नांव 
१. मुरुड | १) मुरुड 

२) वावडुंगी 
३) आंबोली 
४) सावली 

५) आगरदांडा 
२. नांदगांव ६) नांदगांव 

७) काशिद 
८) मजगाव 
२) विहूर 
| १०) उसरोली 

| ११) वाळवटी 
३. बोर्ली 

| १२) बोर्ली 
| १३) मांडला 
| १४) काकळघर 
| १५ ) साळाव 
| १६ ) वळके 
| १७) तळेखार 
१८) भोईघर 


एकूण 


| 


अलिबाग , 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


भाग एक ( को .वि . पु). - ११ -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९, २०१८ / माघ २०, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा./ अ-५ /मं . पुनर्रचना/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब-२०१० ( तलाठी) / 
प्र. क्र . ११२ ( भाग-३ )/ म-१०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल 
यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी सझांसाठी १ महसुली मंडळ या 
तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मा. विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारित पत्र क्र . मशा /कार्या-५ /प्रशासन / तलाठी 
सजा निर्मिती / २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारित पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी १८ नव्याने निर्माण होणाऱ्या 
महसुली मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे . 

___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा / प्रशासन / अ- ५ / त. पुनर्रचना/ २०१७, दिनांक ० नोव्हेंबर २०१७ 
अन्वये महसुली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसुली मंडळाबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन मंडळ मुख्यालय कोणत्या 
ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना कळविण्यात आलेले होते . 
त्याअनुषंगाने , सर्व उपविभाग व तहसील स्तरावर कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, पेण , तहसीलदार पेण यांचेकडील प्राप्त अहवालानुसार महसूल मंडळ पुनर्रचनेबाबतची प्रारूप 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, बुधवार , डिसेंबर १३ , २०१७ / अग्रहायण २२, शके १९३९ , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. प्रारूप अधिसूचनेतील नवीन महसुली मंडळाचेमसुद्याबाबत पेण उप विभागातील पेण 
तालुक्यामध्ये व जिल्हास्तरावर एकही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झालेली नाही . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ चे कलम ४, पोट -कलम (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड , रायगड जिल्ह्यांतील महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतचा अधिसूचनेचा अंतिम 
मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहु अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धीनंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. 

सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग पेण यामधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा तालुकानिहाय 
तपशील खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे. 


उप विभागाचे तालुक्याचे 
नाव 

नाव 


पेण 


पेण 


परिशिष्ट - अ 
तालुका - पेण 
पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या | मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण | असलेल्या सझेचे नांव 
१ . पेण 

| १ ) पेण 

२) जिर्णे 
| ३) तरणखोप 
४) बेलवडे बु. 

५) वळक 
२ . कामार्ली ६) कामार्ली 

७) निधवली 
1८) वरसई 
९) गागोदे बु. 
१०) वाशीवली 
११) धामणी 
१२) बोरगांव 
१३) आंबेघर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९, २०१८ / माघ २० , शके १९३९ 


पेण 


पेण 


३. हमरापूर 


४ . वाशी 


| १४ ) हमरापूर 

१५) दादर 
| १६) सोनखार 
। १७) जोहे 
१८ ) दुष्मी 
१९ ) जिते 
| २०) वाशी 
२१) मोठेभाल 
२२ ) बोझै 
| २३) वढाव 
| २४) उंबर्डे 
२५ ) कांदळे 
२६ ) वडगाव 
२७) वडखळ 
| २८ ) काराव ( जुना गडब ) 
| २९ ) खारढोंबी 
| ३०) खारपाले 
| ३१)शिर्की 
| ३२) बोरी 
| ३३ ) कासू 
| ३४) पाबळ 
३५ ) कोलेटी 
३६) शिहू 
| ३७) बेणसे 
३८ ) आमटेम 


५ . वडखळ 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


६. कासू 


3८ 


अलिबाग , 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९, २०१८ / माघ २०, शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा /प्रशा./ अ- ५ /मं. पुनर्रचना/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब-२०१० ( तलाठी) / 
प्र. क्र . ११२ ( भाग -३) / म-१० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल 
यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी सझांसाठी १ महसुली मंडळ या 
तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 
___ आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग , कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारित पत्र क्र . मशा / कार्या-५ /प्रशासन / तलाठी 
सजा निर्मिती / २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारित पत्र दिनांक ७ जानेवारी २०१७ अन्वये रागयड जिल्ह्यासाठी १८ अन्वये निर्माण 
होणाऱ्या महसुली मंडळाची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा / प्रशासन/ अ-५ / ता. पुनर्रचना/ २०१७, दिनांक नोव्हेंबर २०१७ अन्वये 
महसुली मंडळाची पुनर्रचना करणे कामी नवीन महसुली मंडळाबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन मंडळ मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी 
असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय व तहसीलदार यांना कळविण्यात आलेले होते. त्याअनुषंगाने, सर्व 
उपविभाग व तहसील स्तरावर कार्यवाही करण्यात आलेली आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , पनवेल , तहसीलदार , पनवले व उरण यांचेकडील प्राप्त अहवालानुसार महसूल मंडळ 
पुनर्रचनेबाबतची प्रारूप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, बुधवार, १३ डिसेंबर २०१७ / 
अग्रहायण २२ , शके १९३९, दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. प्रारुप अधिसूचनेतील नवीन महसुली मंडळाचे 
मसुद्याबाबत पनवेल उप विभागातील पनवेल व उरण तालुक्यामध्ये व जिल्हास्तरावर एकही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झालेली नाही . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४ , पोट-कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी रायगड, रायगड जिल्ह्यातील महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतचा अधिसूचनेचा अंतिम 
मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . सदरहू अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धी नंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सुचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग पनवेल यामधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा तालुकानिहाय 
तपशील खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे . 


उप विभागाचे तालुक्याचे 

नाव 
नाव 


पनवेल 


पनवेल 


परिशिष्ट - अ . 
तालुका - पनवेल 
पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण असलेल्या सझेचे नांव 
१ . पनवेल | १ ) पनवेल - १ 

२) पनवेल - २ 
३ ) पनवेल - ३ 
४) पनवेल - ४ 
५) आसुडगांव 

६) पालीदेवद 
२. मो . 

७) मो . 
८) शिरवली 
९) दुंदरे 
१०) मालडुंगे 
| ११) वाजे 
| १२) पालेखुर्द 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९, २०१८ / माघ २० , शके १९३९ 


पनवेल 


पनवेल 


३. तळोजे 


४ . पोयंजे 


५. कर्नाळा 


६ . ओवळे 


| १३) तळोजे पाचनंद 
| १४) धानसर 
१५) रोहिंजण 
१६ ) पंधर 
१७) तोंढरे 
१८ ) वावंजे 
१९) पोयंजे 
२०) बारवई 
२१) खानावळे 
२२ ) भोकरपाडा 
२३ ) भिंगार 
२४) वारदोली 
| २५) कर्नाळा ( तारा) 
| २६ ) कल्हे 
२७) केळवणे 
२८ ) साई 
| २९) शिरढोण 
| ३०) सांगुर्ली 
| ३१ ) ओवळे 
३२) वहाळ 
३३ ) गव्हाण 
३४) दापोली 
| ३५ ) मोसारे 
३६) करंजाडे 
३७) दापिवली 
३८ ) गुळसुंदे 
| ३९) कराडेखुर्द 

४०) चावणे 
| ४१) आपटे 
४२) सावळे 
४३) कळंबोली 
४४) खारघर 
४५) कामोठे 
४६ ) नावडे 
४७) ओवे 
४८) नेरे 
४९) वाकडी 
५० ) मोहो 
५१) चिपळे 
५२) वांगणी त .वाजे 
५३) पाले बुद्रुक 


७. दापिवली 
( नवनिर्मित मंडळ) 


८. कळंबोली 
( नवनिर्मित मंडळ) 


९ . नेरे 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९, २०१८ /माघ २०, शके १९३९ 


पनवेल 


पनवेल 


एकूण 


उप विभागाचे 


तालुक्याचे 
नाव 


नाव 


पनवेल 


उरण 


१० .पळस्पे ५४) पळस्पे 
( नवनिर्मित मंडळ ) 

| ५५) कोळखे 
५६ ) कसळखंड 
५७) चिखले 
५८) सोमटणे 

५९ ) विचुंबे 
१० 

५९ 
परिशिष्ट - अ 

- उरण 
पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण | असलेल्या सझेचे नांव 
१. उरण 

१ ) उरण 
२) केगांव 
३) चाणजे 
४ ) बोकडविरा 
५ ) नवघर 

६ ) डोंगरी 
२. जासई 

७) जासई 
८) शेवा 
९ ) करळ 
१० ) वेश्वी 
| ११) दिघोडे 

१२) विंधणे 
३. कोप्रोली | १३) कोप्रोली 

| १४) धसाखोसी 
| १५) जुई 
| १६) चिरनेर 
| १७) पिरकोन 
| १८) आवरे 
१९) वशेणी 
२०) पुनाडे 

२० 


पनवेल 


उरण 


एकूण 


अलिबाग , 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९, २०१८ / माघ २० , शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा./ अ- ५/ मं. पुनर्रचना / २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभागाकडील निर्णय प्राफेब-२०१० ( तलाठी) / 
प्र .क्र . ११२ ( भाग -३) / म -१० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल 
यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या 
तत्त्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारित पत्र क्र . मशा /कार्या- ५/ प्रशासन / तलाठी 
सजा निर्मिती/ २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारित पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी १८ नव्याने निर्माण होणाऱ्या 
महसुली मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे. 

___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा / प्रशासन / अ- ५ / त. पुनर्रचना/ २०१७, दिनांक ............ नोव्हेंबर 
२०१७ अन्वये महसूली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसुली मंडळाबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन मंडळ मुख्यालय 
कोणत्या ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना कळविण्यात आलेले 
होते. त्याअनुषंगाने , सर्व उप विभाग व तहसील स्तरावर कार्यवाही करण्यात आलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , रोहा, तहसीलदार रोहा व सुधागड यांचेकडील प्राप्त अहवालानुसार महसूल मंडळ पुनर्रचनेबाबतची 
प्रारुप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, बुधवार , १३ डिसेंबर २०१७/ अग्रहायण २२ , शके 
१९३९ , दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. प्रारुप अधिसूचनेतील नवीन महसुली मंडळाचे मसुद्याबाबत रोहा 
उप विभागातील रोहा व सुधागड तालुक्यामध्ये व जिल्हास्तरावर एकही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झालेली नाही. 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी रायगड, रायगड जिल्ह्यातील महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतचा अधिसूचनेचा अंतिम 
मसूदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . सदरहू अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धी नंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. 

सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग रोहा, यामधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा तालुकानिहाय 
तपशील खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे. 


परिशिष्ट - अ 
तालुका - रोहा 


उप विभागाचे | तालुक्याचे नाव | पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 

मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
नाव 

मुख्यालयाचे ठिकाण । असलेल्या सझेचे नाव 
रोहा रोहा 

१ . रोहा | १ ) रोहा 

| २) खारी 
| ३) भुवनेश्वर 
| ४ ) तळाघर 

५ ) धाटाव 

| ६ ) खारगाव 
२. घोसाळे ७) घोसाळे 
( नवनिर्मित मंडळ ) ८ ) वाली 

९) विरझोली 
१० ) भालगाव 
११ ) केळघर 


भाग एक ( को.वि .पु).- ११- २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९ , २०१८ / माघ २० , शके १९३९ 


रोहा 


रोहा 


३. चणेरा 


४.निडी त. अष्टमी 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


५. कोलाड 


(१२) चणेरा 
(१३) टेमघर 
(१४) सारसोली 
(१५ ) चांडगाव 
( १६ ) कोकबन 
( १७) शेडसई 
(१८ ) निडी त . अष्टमी 
( १९ ) शेणवई 
(२०) सानेगाव 
(२१ ) यशवंतखार 

२२ ) मेढा 
(२३) पिंगळसई 
(२४ ) धामणसई 
( २५ ) कोलाड 
( २६ ) चिल्हे 
( २७) खांबे 
( २८ ) पुगांव 
( २९ ) चिंचवली त . आतोणे 
( ३० ) आंबेवाडी 
(३१) दुरटोली 
(३२) जामगाव 
( ३३ ) कुडली 
( ३४) तिसे 
( ३५ ) नागोठणे 
( ३६ ) पळस 
( ३७) पाटणसई 
(३८ ) ऐनघर 
(३९) वरवठणे 
( ४०) वेलशेत 


६. आंबेवाडी 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


७. नागोठणे 


एकूण 


४० 


परिशिष्ट - अ 


तालुका सुधागड 


उप विभागाचे 

नाव 
रोहा 


तालुक्याचे नाव पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील । 

| मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचे ठिकाण 

असलेल्या सोचे नाव 
१ . पाली 

( 1 ) पाली 
( १) रासस 
( उध्दर 
( 1) राबगाय । 

( ५ ) आपटयणे - 
२ . पेडली 

( पेडली 
( नवनिर्मित मंडळ) ( क) आसरे 7 

( चिवें 
( वाघोशी , 
( ब ) महागावर 
(११) दहिगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९, २०१८ / माघ २० , शके १९३९ 


रोहा 


। 


सुधागड 


३. नांदगाव ( नवनिर्मित) (१२) नांदगाव 
( मुळचे मंडळ आतोणे (१३) आतोणे 
असून सदर मंडळाऐवजी (१४) नागशेत 
मुख्यालयाचेठिकाण व (१५) वावळोली 
__ मंडळ नांदगाव हे ( १६) सिध्देश्वर 
प्रस्तावित करण्यात आले ( १७) नाडसूर 

आहे) 
४. जांभुळपाडा (१८ ) जांभुळपाडा 

(१९) पडघवली 
( २० ) परळी 
(२१) हेदवली 

( २२) माणगाव बु . 
४ 


__ 


एकूण 


२२ 


अलिबाग , 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड . 


भाग एक ( को .वि . पु) .- ११ - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९, २०१८ / माघ २०, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा / प्रशा./ अ- ५ /मं . पुनर्रचना / २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब- २०१० ( तलाठी )/ 
प्र. क्र . ११२ ( भाग-३ )/ म-१०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरिकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल 
यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या 
तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी साझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारीत पत्र क्र . मशा / कार्या- ५/ प्रशासन / तलाठी 
सजा निर्मिती / २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारीत पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी १८ नव्याने निर्माण होणाऱ्या 
महसुली मंडळाची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन / अ-५ / त. पुनर्रचना / २०१७, दिनांक ० नोव्हेंबर २०१७ अन्वये 
महसुली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसुली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन मंडळ मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी 
असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना कळविण्यात आलेले होते . 
त्याअनुषंगाने, सर्व उप विभागीय व तहसील स्तरावर कार्यवाही करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, महाड , तहसीलदार, पोलादपूर यांचेकडील प्राप्त अहवालानुसार महसूल मंडळ पुनर्रचनेबाबतची 
प्रारुप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, बुधवार, १३ डिसेंबर २०१७ / अग्रहायण २२, शके 
१९३९ , दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. प्रारुप अधिसूचनेतील नवीन महसुली मंडळाचे मसुद्याबाबत महाड 
उप विभागातील पोलादपूर तालुक्यामध्ये व जिल्हास्तरावर एकही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झालेली नाही . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी, डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी रायगड , रायगड जिल्ह्यातील महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतचा अधिसूचनेचा अंतिम 
मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . सदरहू अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धीनंतर प्राप्त कोणत्याही हरकतीकिंवा सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग महाड, यामधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा तालुका 
निहाय तपशील खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे . 


उप विभागाचे । 

तालुक्याचे 

नाव 
नाव 


महाड 


पोलादपूर 


परिशिष्ट - अ 
तालुका - पोलादपूर 

पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण असलेल्या सझेचे नाव 
१. पोलादपूर १ ) पोलादपूर 

२) धारवली 
३ ) लोहारे 
४) तुर्भे बु . 
५ ) चरई 
घ) चोळई 

७ ) सवाद 
२ . कोंढवी 

८ ) कोंढवी 
९) गोळेगणी 
| १०) देवपूर 
११ ) पळचिल 
१२) चांभारगणी बु . 
१३) कोतवाल बु . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९, २०१८ / माघ २० , शके १९३९ 


महाड 


पोलादपूर 


३. वाकण 


| १४) कापडे बु . 
| १५) बोरघर 
१६ ) वाकण 
१७) उमरठ 
१८ ) साखर 
१९) देवळे 
२०) मोरसडे 


एकूण 


अलिबाग , 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८. 


डॉ . विजय सूर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,फेब्रुवारी ९, २०१८ / माघ २०, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा / अ- ५ /मं . पुनर्रचना/ २०१७. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब- २०१० ( तलाठी ) / 
प्र .क्र . ११२ ( भाग-३) /म- १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरिकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल 
यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसूली मंडळ या 
तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी साझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारीत पत्र क्र . मशा /कार्या-५ /प्रशासन / तलाठी 
सजा निर्मिती/ २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारीत पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी १८ नव्याने निर्माण होणाऱ्या 
महसूली मंडळाची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा / प्रशासन / अ -५ / ता . पुनर्रचना / २०१७, दिनांक नोव्हेंबर २०१७ अन्वये 
महसूली मंडळाची पुनर्रचना करणे कामी नवीन महसुली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन मंडळ मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी 
असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय व तहसीलदार यांना कळविण्यात आलेले होते . त्याअनुषंगाने, सर्व उप 
विभागीय व तहसील स्तरावर कार्यवाही करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , श्रीवर्धन तहसीलदार श्रीवर्धन व म्हसळा यांचेकडील प्राप्त अहवालानुसार महसूल मंडळ 
पुनर्रचनेबाबतची प्रारुप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , बुधवार, १३ डिसेंबर २०१७ / 
अग्रहायण २२ , शके १९३९ , दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. प्रारुप अधिसूचनेतील नवीन महसुली मंडळाचे 
मसुद्याबाबत श्रीवर्धन उप विभागातील श्रीवर्धन व म्हसळा तालुक्यामध्ये व जिल्हास्तरावर एकही हरकत किंवा सुचना प्राप्त झालेली नाही . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४ , पोट -कलम (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी रायगड , रायगड जिल्ह्यातील महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतचा अधिसूचनेचा अंतिम 
मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धी नंतर प्राप्त कोणत्याही हरकतीकिंवा सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. 

सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग श्रीवर्धन, यांमधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा तालुका 
निहाय तपशील खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे . 


उप विभागाचे | तालुक्याचे नाव 


नाव 


श्रीवर्धन 


श्रीवर्धन 


परिशिष्ट - अ 
तालुका - श्रीवर्धन 
___ पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील । 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचे ठिकाण असलेल्या सझेचे नांव 
१ . श्रीवर्धन १) श्रीवर्धन 

२) गालसुरे 
३) निगडी 
४ ) वावे त. श्रीवर्धन 
५ ) मारळ 

६) बागमांडले 
२. वाळवटी 

७) वाळवटी 
८ ) कोंडीवली 
२) भरडोली 
१०) जसवली 
११ ) रानवली 
१२) चिखलप 
१३) नागळोली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ९, २०१८ / माघ २० , शके १९३९ 


१५ 


श्रीवर्धन 


श्रीवर्धन 


३. बोर्लीपंचतन 


१४) बोर्लीपंचतन 
१५ ) वडवली 
| १६ ) वेळास 
१७) दांडगुरी 
१८ ) दिवेआगार 
१९ ) सर्वे 
२०) दिघी 


एकूण 


२० 


परिशिष्ट - अ 

तालुका - म्हसळा 
उप विभागाचे तालुक्याचे नाव | पुर्नरचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील । 
नाव 

मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 

मुख्यालयाचेठिकाण । असलेल्या सझेचे नांव 
श्रीवर्धन म्हसळा १ . म्हसळा १ ) म्हसळा 

२) सुरई 
३ ) देवघर 
| ४) चिरगांव 
| ५ ) निगडी 

६ ) भाबट 
२.मेंदडी ७) मेंदडी 
( नवनिर्मित मंडळ ) 1८) सकलप 

९ ) वरवटणे 
| १०) खरसई 
११) वारळ 
१२ ) केल्टे 

| १३) कोंझरी 
३ . खामगांव १४) खामगांव 

१५) कणघर 
१६) आंबेंत 
१७) संदेरी 
१८ ) वावे 
१९) पांगळोली 

२०) पाष्टी 
एकूण 

२० 


अलिबाग , 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


